सन २०१९-२० या वर्षात राष्ट्रीय 
कृषी विकास योजनेंतर्गत मंजूर 
प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि ३७१९/ प्र.क्र.१००/७ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २७ ऑगस्ट २०१९ 


वाचा:-राकृवियो कक्ष, कृषि विभाग यांचे पत्र क्र.राकृवि-०५१९/प्र.क्र.१४३/राकृवियो कक्ष, 
दि.२०/०७/१९ 
प्रस्तावना 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीची २७ वी बैठक मा. 
मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली दि. ४.७.२०१९ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर 
बैठकीमध्ये सन २०१९-२० करीता राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


१. सन २०१९-२० या वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- रफ्तार योजनेंतर्गत खाळील 
विवरणपत्रात नमुद ०३ प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
प्रकल्पांकरिता उपलब्ध करण्यात आलेले अनुदान तसेच संबंधित विद्यापीठ प्रकल्पाच्या नावासमोर 
दर्शविण्यात आलेले आहे. 


(रु. लाखात) 
शि प्रकल्पाचे नाव सन २०१९-२० । संबंधित विद्यापीठ 
क करीता मंजूर 
अनुदान 
iz Use of talcum powder based mixture of beneficial 482.00 वसंतराव नाईक 
microbial cultures for increase in yields of turmeric मराठवाडा कृषि 
२ Strengthening of tissue culture laboratory at VNMAU, 400,00 विद्यापीठ, परभणी 
Parbhani for micro propagation of Banana Plantlets 
3 Facilitation & promotion cum training for production of २०.०० Si. पंजाबराव 
bio-agents (Trichogramma Sp) in six districts of देशमुख कृषि 
Nagpur division and establishment of training center विद्यापीठ, अकोला 
in bio-control laboratory at agriculture college, 
Nagpur 
एकुण ३१८.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि ३७१९/ प्र.क्र.१००/७ओ 


२. याव्यतिरीक्त, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत Establishment of 
Agriculture Technology Information center as per ICAR structure at Nagpur या प्रकल्पास 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद / केंद्र शासनाच्या मान्यतेच्या अधिन राहुन रु. Q4o.00 लाख एवढे 
अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीने मंजूरी दिलेली आहे. सदर 
प्रकल्प भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद / केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतरच कार्यान्वित करण्यात यावा. 


३. प्रकल्प राबविण्याकरीता प्राप्त झाळेला निधी हा प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित असलेल्या 
बाबींकरीताच खर्च करण्यात यावा. या अनुदानातुन इतर योजना/इतर प्रकल्प/ प्रस्तावित प्रकल्पात 
समाविष्ठ नसलेल्या बाबींवर खर्च करु नये. 


४. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- aR योजनेंतर्गत, प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
असलेल्या तीनही प्रकल्पांना सन २०१९-२० या वर्षाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर 
निधीचा विनियोग सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात करण्यात यावा. 


५. संचालक संशोधन, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी व डॉ. पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी, कृषि विद्यापीठाच्या विहित कार्यपद्धतीनुसार प्रकल्पांचे 
संनियंत्रण करणे व प्रगतीचा आढावा घेणे इ. बाबत कार्यवाही करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२७१५२९३४१००१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gite Pratap 


i ni 
postalCo )0032, st=M , 
2.5.4.20=fa90705dc27d17e7f5a948e535706ff2c3a 1f6c3212fbe679c 
dac2da9677bb72, 


serial INumber=707437d6d784d92730d943579bec96a06c8b9d 1 bof 
545fe42541583be9e598cd, cn=Gite Pratap Venkatrao 


Date: 2019.08.27 15:38:27 +05'30' 


(प्रताप व्य. गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचाळक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे, 

२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक /संचाळक संशोधन, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी, 

३. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक संशोधन, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि 
विद्यापीठ, अकोला, 

४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला / परभणी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि ३७१९/ प्र.क्र.१००/७ओ 


५. सहायक संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

८. उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 

१०.उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१४.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१५.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१६.वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

१७.कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ / ६ओ/राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२, 

१८. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


